ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई व संचालनालयाच्या 


अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:मराग्रं २०२४/प्र.क्र.१४४/ई-८४८४२१/ग्रं.क. 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०१ ऑक्टोबर,२०२४ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.मराग्रं-२०१७/प्र.क्र.४५/ग्रं.क.दि.०६.०३.२०२४. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पू.क. दि.०६.०९.२०२४ 
3) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र.क्र.१४/२०२४- 
२५/३९४०, दि.०५.०९.२०२४. 


प्रस्तावना : 


ग्रंथालय संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमधील एकूण १३४ 


अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन 


दि.०६.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन 


दि.०६.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 


या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार सर्व प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


करण्यात आले आहेत. सदर बाब विचारात घेवून शासन खालीप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून प्राप्त 


संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दि.०५.०९.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावास अनुसरुन ग्रंथालय संचालनालय व 


संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेली १३४ 


अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन 


राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) सदर पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण केली आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी चाळू ठेवण्यात आली 


आहेत. 


आ) ग्रंथालय संचालनालयाकडे असलेल्या विद्यमान योजनांपैकी कोणतीही योजना संपलेली नाही. 


२. यासंदर्भात होणारा खर्च खालील मुख्य लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा:- 
मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, 


(अ) (०१) (०१ ग्रंथालय संचालनालय (२२०५ ०२५१) 
(ब) (०२) (०१) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (२२०५ ०२७१) 


३. सदर झासन निर्णय हा झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क, 


दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४१००११२४९२६७३०८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AS MUTYAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 


TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
5.4.20=daee80ec44e60c590272017d95394b0b605cfddee15c8 
895212ac4add74386f5, postalCode=400032, st=Maharash 
ialNi 


INumber=BEC50BCAS97E7B3FD46D9282C52300269EB689D 
8C130253FCE76651562083F8B, cn=A S MUTYAI 
2024.10.01 12:35:39 +05'30' 


(अमोल मुत्याल) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : विवरणपत्र “अ 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

२. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई. 

३. ग्रंथपाल गट-अ, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई, शासकीय विभागीय ग्रंथालय पुणे/नागपूर. 
४. सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक/जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. सर्व कोषागार/उपकोषागार अधिकारी 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), (व्यय -4) (आ.पु.क.) मंत्रालय, मुंबई 

९. कक्ष अधिकारी, (समन्वय) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

qo. निवडनस्ती (ग्रंथालय कक्ष) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


विवरणपत्र “अ 


(शासन निर्णय क्र: मराग्रं २०२४/प्र.क्र.१४४/ई-८४८४२१/ग्रं.क. दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२४ चे सहपत्र) 


मंजूर | स्थायी । अस्थायी 
अ.क्र  वर्ग/गट संवर्ग/पदनाम पदांची | पदांची पदांची 
संख्या संख्या संख्या 
aa ग्रंथालय संचालक Ea | @ 4 a 
गट-अ ग ता 
Seca ग्रं उपसंचालक / 
२ | राजपत्रित | | nad 8 3 «| 
ग्रं -१ 
सहाय्यक ग्रंथालय संचाळक/ 
गट-ब ea स्य 
३ eee ग्रं -2/ जिल्हा ग्रं ५२ ३० २२ 
अधिकारी/ लेखाधिकारी 
ी तांत्रिक सहाय्यक/ग्रंथालय रर si 
निरिक्षक/ वितरण सहाय्यक 
4 अधिक्षक/लघुलेखक 3 3 a 
६ मुख्य लिपिक १४ ११ ३ 
गट-क मा 
9 वरिष्ठ लिपिक ३६ २९ 9 
८ निर्गम सहाय्यक | qo | ० ०८ २ 
९ कनिष्ठ लिपिक ९० ६० ३० 
१० | ० वाहन चालक & 8 2 
आलमारी परिचर/ग्रंथ परिचर/ 
a पृथ:कार/ नाईक/ग्रंथवाहक/ग्रंथ ३६ ३० ि 
गट-ड | बांधणीकार 
= शिपाई/ चौकीदार/हमाल/ माळी/ टन " ae 
सफाई कामगार ७ 
एकूण ४१८ २८४ १३४ 


AS MUTYAL 


(अमोल मुत्याल ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


